नागपूर वनवृत्तातील १ राजपत्रित व २ 
अराजपत्रित अशी ३ अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२२ 
ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9०/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ मार्च, २०२२ 


वाचा :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३ /योजनेत्तर /प्र.क्र.२५ (२१-२२) /२६२, दि.१०.०२.२०२२. 
2) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.७०/फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२२.०२.२०२२ 


शासन निर्णय :- 
नागपूर वनवृत्तातील १ राजपत्रित व २ अराजपत्रित अशा एकूण ३ (तीन) अस्थायी पदांना 


दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत संदर्भ क्रमांक-२ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. 

२. नागपूर वनवृत्तातील ३ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचा प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास सादर केला आहे. 

३. उक्त परिस्थितीत नागपूर वनवृत्तातील ३ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-अ प्रमाणे) 
दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात 
येत आहे. सदर मंजूरी वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२२.०२.२०२२ मधील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ महसूल व 
वन विभागाने संदर्भाधिन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा 
समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

४. सदरहू पदावर होणारा खर्च हा खाली नमुद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व 


त्याखालील सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.७०/फ-४ 


वनसंरक्षक यांच्या कार्यालयातील १ पद 


प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीव (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 
गौणशीर्ष ००१ संचालन व प्रशासन 
(०१) संचालन व प्रशासन 
उपशीर्ष (०१) (02) प्रादेशिक संरक्षक, वेतने (२४०६ ००४२ 09) 
इतर - २ पदे (अराजपत्रित) 
प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 
गौणशीर्ष १०१ वनसंधारण विकास व पुर्ननिर्मिती 
(०१) प्रशासन व संरक्षण 
उपशीर्ष (०१) (०१) प्रशासन व संरक्षण, वेतने (२४०६ ००९६ ०१) 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२२.०२.२०२२ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
त. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१६१९२१२५१३१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK KASHINATH LAKKAS 
सोबत :- विवरणपत्र "अ' ASHOK KASHINATH 0५५८१४०५०५ ७७. C= IN 
LAK KAS सजते, OU = REVENUE AND FOREST 
Date: 2022.03.16 20:06:46 +05'30' 
(अ.का.लक्कस) 


कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 


) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
3) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
) सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), नागपूर. 
) ब-१ कार्यासन, फ-२ कार्यासन, फ-८ कार्यासन, फ-७ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७ निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9०/फ-४ 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक:- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9०/फ-४, 
दि.१६.०३.२०२२ 
विवरणपत्र "अ 
नागपूर वनवृत्तातील २०२२-२३ मध्ये दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यत पुढे चाळू ठेवण्यात 
आलेली राजपत्रित व अराजपत्रित अस्थायी पदांची यादी 
स्थायी | स्तंभ क्रमांक ३ मधील पद/ पदे | स्तंभ क्र. ३ मधील पद/पदे 
ज्या शासकीय आदेशान्वये | २०२१-२०२२ यावर्षी ज्या 
निर्माण केली त्या आदेशाचा | शासकीय आदेशान्वये पुढे चाळू 
क्रमांक आणि दिनांक ठेवली होती त्याचा क्रमांक आणि 
दिनांक 


पदांचे नाव 


शा.नि.क्र.एफएसटी-०२/ २०/ 
प्र.क्र.७०/फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 


शा.नि.क्र.एमएससी-१२६८/ शा.नि.क्र. एफएसटी-०२/ २०/ 
८६४९८/फ-४, दि.२८.१.७६ प्र.क्र.७०/फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 


REKREEREKREEERERE 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


